वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील, उप नियंत्रक, वैध 
मापन शास्त्र, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गाची 
दि.०१ जानेवारी, २०२४ या दिनांकास अनुसरुन 
अंतिम ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २१ जून, २०२४ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, दि. २१ जून, २०२१ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३, दि. 3 एप्रिळ, २०२४ 


शासन परिपत्रक- 

उपरोक्त संदर्भिय २ येथील शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ नियम ५ (१) (२) नुसार उपनियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गामध्ये 
कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दि. १ जानेवारी, २०२४ या दिनांकास अनुसरून सामायिक 
तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर यादीबाबत अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त 
झालेल्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन ज्येष्ठता यादी सुधारीत करण्यात आळी आहे. यास्तव 
आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ नियम ५(३) नुसार उप 
नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गाची ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्यात आली 
असून ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आली आहे. 


२. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक ज्येष्ठतासूची 
उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता 
निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


३. उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची मा. उच्च 
न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 
8 सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६२११३०६३५४६०६ असा आहे. हे 
AR परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by POOJA PRASAD MANKAR 
Pp A p RA A IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
5.4.20=2587¢101 141 ff0822d 1 f391866ca3537dfc0e52728f89860 
4a75ff77b46e7415, postalCode=400032, st=Maharasht 


MANKAR ol set FSO 
(पूजा मानकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) सर्व संबंधित उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांच्यामार्फत) 
प्रत- 


१) नियंत्रक, वैध मापन STS, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) सर्व विभागीय सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
३) निवडनस्ती (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 


१) संवर्गाचे नाव --- 


शासन परिपत्रक क्र.वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ दि. २१ जून, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट “अ” 


उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 


२) वेतनश्रेणी  --- एस-१५- ४१८०० -१३२३०० 

३) १ जानेवारी, २०२४ या दिनांकाची अंतिम ज्येष्ठता सूची 

ज्येष्ठता । शासकीय अधिका-य संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष  ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा णि 

क्रमांक नाव पदावरील रुजू दिनांक दिनांक दिनांक 

नियुक्तीचा मार्ग 

L a श्री.द.प्र.पवार सरळसेवा ०३.०५.१९७१ | खुला १९.०६.१९९८ । १५.०१.१९९८ । ३१.०५.२०२९ 
२ श्री.द.ग.महाजन सरळसेवा ०५.०६.१९७० | खुला १६.०१.१९९८ । १५.०१.१९९८ । 30.0§.202¢ 
३ श्री.सि.सा.कदम सरळसेवा १९.०६.१९७३ | खुला ११.०९.१९९८ । १५.०१.१९९८ । ३०.०६.२०३१ 
४ श्री.र.धो.दराडे सरळसेवा ०६.१२.१९७१ । भज-ड १५.०१.१९९८ । १५.०१.१९९८ |। ३१.१२.२०२९ 
4 श्री.अ.रा.मानवटकर सरळसेवा २७.०७.१९६८ | अजा १९.०६.१९९८ । १५.०६.१९९८ |। ३१.०७.२०२६ 
६ श्रीम.र.मो.चौधरी सरळसेवा १७.०८.१९६७ । इमाव ०६.०८.१९९८ | १५.०६.१९९८ । ३१.०८.२०२५ 
७  ।श्री.ल.म.मुसळे सरळसेवा ३०.०९.१९७० | विमाप्र १५.०६.१९९८ । १५.०६.१९९८ । ३०.०९.२०२८ 
८ श्री.स.या.अभंगे सरळसेवा ०३.०८.१९७३ | भज-क २५.०६.१९९८ । २५.०६.१९९८ | ३१.०८.२०३१ 
९ श्री.अ.का.खैरनार सरळसेवा ०१.०६.१९६६ । इमाव २०.०८.१९९८ । २०.०८.१९९८ । ३१.०५.२०२४ 
| 9 | श्री.बा.गं.जाधव पदोन्नती ०२.०६.१९६८ । अ.ज. २७.०७.२०१७ | २४.०८.१९९८ । ३०.०६.२०२६ 
शि त श्री.अ.ध.गेटमे सरळसेवा ०६.१२.१९७३ | भज-ब २७.१०.१९९९ । २७.१०.१९९९ | ३१.१२.२०३१ 
१२ श्री.रा.फ.राठोड पदौन्नती ०१.०६.१९७१ ।विजाअ २४.०८.२००४ | २४.०८.२००४ | ३१.०५.२०२९ 
१३ | श्री.एस.एन.कवरे सरळसेवा ०३.०५.१९७५ | अ.ज. २२.०३.२००७ | २८.०३.२००६ । ३१.०५.२०३३ 
१४  श्री.नि.प्र.उदमले सरळसेवा ०४.०४.१९८० । अ.जा. २८.०३.२००६ | २८.०३.२००६ । ३०.०४.२०३८ 
१५ श्री.व्ही.पी.पवार सरळसेवा ०१.०६.१९७० | अपंग इमाव | १६.०६.२००८ | १७.०६.२००८ । ३१.०५.२०२८ 
१६  । श्री.ए.एस.गिरनारे सरळसेवा १२.०१.१९७२ ।खुला २४.०२.२०१२ | १३.०२.२०१२ | ३१.०१.२०३० 
१७ । श्रीम.ज्यो.स.पाटील सरळसेवा १०.०६.१९८७ | खुला १३.०२.२०१२ | १३.०२.२०१२ | ३०.०६.२०४५ 
१८ | श्री.एन.आर'म्हेत्रे सरळसेवा १५.०३.१९८७ | अ.जा. २७.०२.२०१२ । २७.०२.२०१२ | ३१.०३.२०४५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२६/ग्रासं-३ 


१९ _श्री.प्र.र.परदेशी पदौन्नती ०१.०५.१९६६ | भज-ब १३.०८.२०१९ । १३.०८.२०१९ । 39.04.2028 
२०  ' श्री.सं.अ.जोझी पदौन्नती १८.११.१९६७ । अ.ज. १९.०५.२०२२ । १८.०५.२०२२ । 30.99.2024 
२१ । श्री.रा.मु.बिल्पे पदीन्नती ०२.०५.१९६७ | अ.ज. १८.०५.२०२२ । १८.०५.२०२२ | 39.04.2024 
22. श्री.कृ.ना.रिठे पदौन्नती ११.०४.१९७३ । अ.ज. २०.०५.२०२२ ।१८.०५.२०२२ | ३०.०४.२०३१ 
23. श्री.ग.मा.कांबळे पदौोन्नती ०४.०६.१९६८ । अ.जा. १८.०५.२०२२ | १८.०५.२०२२ । ३०.०६.२०२६ 


KKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


